महिला धोरण २०१४ च्या अंमलबजावणीसाठी 
नोडल अधिकारी घोषित करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कार्यालयीन Sea 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११२१/प्र.क्र. ४३/१६-अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत,४ था मजला, 

हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक - १५ मार्च, २०२१ 


संदर्भ : महिला व बालविकास आयुक्तालय यांचे जा.क्र. मबाविआ/मवि/महिला धोरण/ 
२०२०-२१/४५९४,दिनांक ३१.१२.२०२० 


महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये ३ रे महिला धोरण जाहिर केले आहे. त्यामधील तरतूदींचा आढावा 
घेणे, काळानुरुप बदल करणे व महिला धोरण अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या अनुषंगाने सदर धोरणाच्या 
अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीबाबत महिला विकास आयुक्‍तालयाशी संपर्क साधण्यासाठी नोडल अधिकारी 
घोषित करण्याबाबत संदर्भाधिन पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. 

त्यास अनुसरुन असा आदेश देण्यात येत आहे की, महिला धोरण २०१४ च्या सामान्य प्रशासन 
विभागाशी संबंधित मुद्दयांबाबत उप सचिव, १६ अ, सामान्य प्रशासन विभाग हे नोडल अधिकारी म्हणून 
कामकाज पाहतील. ते सामान्य प्रशासन विभागातील अन्य उप सचिवांच्या सहकार्याने महिला धोरण २०१४ 
राबविण्याबाबत कार्यवाही करतील. 

उप सचिव,१६ अ, सामान्य प्रशासन विभाग यांचा कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२२०२५३३३ 
असा आहे. त्यांचा मोबाईल क्रमांक ८६६९१६०५३४ व ई. मेल tikaram.karpate@nic.in असा आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०३१५१५२४३६३१०७ असा आहे. हे शासन Beat 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

VITTHAL 094॥११॥७ या या emo 


=Maharashtra, 
1b4f67d94448"966795a63ffea5 3bcaa1efd9dcaleSb52fdbbd21¢ 


PHANSEKAR याय या 
(वि.द.फणसेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
उप सचिव (१६ अ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रत, 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. निवडनस्ती (कार्यासन 96-3), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


